सारथी या संस्थेची सखोल तपासणी 
करण्यासाठी उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय 
समितीचे गठन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
बहुजन कल्याण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. इमाव-२०१९/प्र.क्र. ३८(भाग-१)/महामंडळे 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. 
दिनांक :- ०५ मार्च, २०२० 


वाचा :- समक्रमांकित शासन निर्णय दि.०३ मार्च, २०२० . 
शासन शुध्दीपत्रक :- 


वाचा येथे नमूद दि. ०३ मार्च, २०२० रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. ३ (अ) अन्वये 

उच्चस्तरीय त्रिसदस्यीय समितीची कार्यकक्षा निश्चित करण्यात आलेली आहे. सदर कार्यकक्षेतील 
मजकूर खालील प्रमाणे सुधारित करण्यात येत आहे. 
२. “a faite राजे निंबाळकर, भा.प्र.से, सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन (मदत व पुनर्वसन) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने सादर केलेल्या अहवालातील परिच्छेद क्र.८(३), ८(४, ८(५), ८(६), 
८(७), ८(८), ८(९), ८(१०), ८(११), ८(१२), ८(१३), ८(१४), ८(१५) मध्ये नमूद ” याऐवजी खालील मजकूर 
समाविष्ट करण्यात येत आहे. 

“श्री.किशोर राजे निंबाळकर, भा.प्र.से. सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन (मदत व पुनर्वसन) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली गठीत समितीने सादर केलेल्या अहवालातील परिच्छेद क्र. ७ नंतर “समितीचा अहवाल 
“ या शिर्षाखालील परिच्छेद क्र.४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५ आणि १५ मध्ये नमूद” 
असे वाचावे. 

३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००३०५१२३०१९३८२२ असा आहे. हा आदेह डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA VASANTRAO GURAV 
DN: c: a 
R AV | N D RA 2.5.4: f4d96ab25 1b7263219586c0069b66 1 c3f9cd6fd67e55000ce92, 
ostal INTRALAYA,MUMBAI, 
serial i )129¢324d567b46e1d853d9: 
4, ou: o=GOVERNEMENT OF MAHARASHTRA, cn=RAVINDRA 
VASANTRAO GURAV 
Date: 2020.03.05 12:35:03 +05' 
(रविंद्र गुरव) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव. 
२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव. 


3c38d6e222c868eac72ecd1278 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः इमाव-२०१९/प्र.क्र. ३८(भाग-१)/महामंडळे 


) मा.विरोधी पक्ष नेता (विधानसभा / विधान परिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 

) मा.मंत्री/राज्यमंत्री, बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 
) मा.संर्व मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
) 
) 
) 


AV 


CC 


OS 


मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव. 
आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
महालेखापाल(ले.व.अ.) महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई/नागपूर. 
१०) महालेखापाल (ले.प.) १ व २, मुंबई/नागपूर . 
११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ जिल्हा कोषागार अधिकारी मुंबई/ ठाणे . 
१२) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३) वित्त विभाग (का-व्यव-१४/अर्थोपाय/ अर्थसंकल्प-३/ साउ) मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


S 


(३ 


“2 


१४) नियोजन विभाग (का, १४१३)मंत्रालय, मुंबई. 

१५ सह संचालक, ळेखा व कोषागार, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई. 
१६) प्रधान सचिव (बहुजन कल्याण) यांचे स्वीय सहाय्यक मंत्रालय, मुंबई. 

१७) निवड नस्ती (महामंडळे) बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 


पृष्ठ २ पैकी २ 


